अर्थसंकल्पीय अनुदान सन २०२२-२३ 
आर.आर.(आब). पाटील सुंदर गाव पुरस्कार 
योजनेतर्गत सन २०१८-१९, २०१९-२०, 
२०२०-२१ व २०२१-२२ मध्ये निवड 
झालेल्या ग्राम पंचायतींना निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुंगायो-२०२१/प्र.क्र.७४/योजना-११ 
बांधकाम भवन, 24, AHI पथ 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- १२ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- 

(१) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः स्माग्रायो-२०१५/प्र.क्र.१५१-अ/योजना-१, 
दि.२१.११.२०१६ 

(२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१. 

(३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

(४) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्र. सुंगायो-२०२१/ प्र.क्र.७४ /योजना-११, 
दि.०९.११.२०२१ 

(५) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्र. सुंगायो-२०२१/ प्र.क्र.७४ /योजना-११, 
दि.३१.०३.२०२२ 

(६) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 

(७ ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्र. सुंगायो-२०२१/ प्र.क्र.७४ /योजना-११, 

दि.२८.०६.२०२२ 


प्रस्तावना : 

शासन निर्णय क्र.स्माग्रायो-२०१५/प्र.क्र.१५१/अ/योजना-१, दि.२१ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये, 
आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजनेसाठी प्रथम स्तरावरील तालुका सुंदर गांव व 
जिल्हा सुंदर गाव ग्रामपंचायतींना रोख स्वरुपात पारितोषिक वितरण करण्यात येईल अशी तरतूद 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुंगायो-२०२१/प्र.क्र.७४/योजना-११ 


2. आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजनेअंतर्गत राज्यातील 349 तालुका सुंदर 
गांव व ३४ जिल्हा सुंदर गांव म्हणून निवड झालेल्या ग्रामपंचायतीना अनुक्रमे रु.१०.०० लक्ष व 
रु.४०.०० लक्ष अशी पारितोषिकांची रक्‍कम अदा करण्यात येते. या योजनेकरिता सन २०२१-२२ मध्ये 
मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, १९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य, (००) (०१) 
स्मार्ट ग्राम योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत राज संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) - 
३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२५१५ १६७७) या ABBAS रु.५५,००,००,०००/-(रुपये 
पंच्चावन कोटी wad) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असली तरी वित्त विभागाच्या 
दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन वित्त विभागाने अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या ५०% इतका 
निधी (रुपये २७.५० कोटी) (रु.सत्तावीस कोटी पन्नास लक्ष फक्त) अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर (BDS) 
उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधीचे वितरण शासन निर्णय दि.०९.११.२०२१ अन्वये करण्यात आले 
आहे. 


३. सन २०२१-२२च्या सुधारित अंदाजानुसार २५१५ १६७७ या लेखाशीर्षाखाली रु.३०.०० कोटी 
इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. उपरोक्‍त ३०.०० कोटी पैकी रु.२७.५० कोटीच्या 
निधीचे वितरण यापूर्वीच दि.०९.११.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आले आहे. तसेच उर्वरित 
रु.२.५० कोटी निधीचे वितरण दि.३१.०३.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आले आहे. 


४. सन २०२२-२३ करिता आर.आर.(आबा), पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजनेतर्गत (२५१५१६७७) 
या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रुपये ८०.०० कोटी निधीपैकी २१ टक्के निधी 
(रुपये १६.८० कोटी) अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. सदर रुपये 
१६.८० कोटी( रुपये सोळा कोटी ऐंशी लक्ष) निधीचे वितरण विभागाच्या दि.२८.०६.२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये करण्यात आले आहे. 


५. सन २०२० मध्ये कोविड मुळे उद्भवलेली परिस्थिती विचारात घेवून वित्त विभागाकडून वित्तीय 
उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे आर. आर.(आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार 
योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ मधील पुरस्कार प्राप्त 
ग्रामपंचायतींना तालुकास्तर व जिल्हास्तर रक्‍कम अदा करणे बाकी असल्याने तसेच विविध 
लोकप्रतिनिधींकडून पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतींना बक्षीसाची रक्कम अदा करण्याकरिता शासनाकडे 
मागणी होत असल्याने सन २०२२-२३ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेला ( रु.८० कोटी) १००% निधी बिम्स 
प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने वित्त 
विभागाने अर्थसंकल्पित निधी रु.८०.०० कोटी निधीपैकी रु.१६.८० कोटी इतका निधी आधीच उपलब्ध 
करुन दिलेला असल्याने उर्वरित रु.६३.२० कोटी इतका निधी बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला 
आहे. त्याअनुषंगाने आर. आर.(आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९, २०१९- 
२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ मधील पुरस्कार प्राप्त तालुकास्तर व जिल्हास्तरावरील ग्रामपंचायतींना 
निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुंगायो-२०२१/प्र.क्र.७४/योजना-११ 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाने बिम्स प्रणालीवर रु.६३.२० कोटी निधी उपलब्ध करुन दिळेला असल्याने सदर 
निधी खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे तसेच शासनास संबंधित जिल्हा परिषदांकडून प्राप्त 
झालेल्या माहितीच्या आधारे आर. आर.(आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजनेअंतर्गत सन २०१८- 
१९, २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ मधील पुरस्कार प्राप्त तालुकास्तर व जिल्हास्तरावरील 
ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात येत आहे. 

सन २०१८-१९ व २०१९-२० मधील जालना जिल्ह्यातील जिल्हा सुंदर गाव ग्रामपंचायतीचे नाव 
वारंवार स्मरणपत्र देवून सुध्दा शासनास अद्याप अप्राप्त आहे. त्यामुळे सदर जिल्हा परिषदेकडून जिल्हा 
सुंदर गाव ग्रामपंचायतीचे नाव शासनास कळविल्यानंतर व निधीची मागणी प्राप्त झाल्यानंतर बक्षीसाची 
रक्‍कम त्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


१.सन २०१८-१९ 
अ.क्र. जिल्हा (रु.लाखात) 
१. सिंधुदुर्ग रु.१०,०८,७५२/- 


आर.आर. (आबा) पाटील, सुंदर गांव पुरस्कार योजनेतर्गत सन २०१८-१९ करिता सिंधुदुर्ग 
जिल्हा परिषदेस तालुका सुंदर गाव व जिल्हा सुंदर गाव निधी वितरणासाठी सन २०१८-१९ करिता 
रक्‍कम रु.१,२०,००,०००/-, शासन निर्णय अनुक्रमे दि.२९.०८.२०१९, दि.०१.०१.२०२१ व 
दि.२२.०३.२०२१ अन्वये अदा करण्यात आलेली आहे. परंतु कोविड -१९ या संसर्गजन्य रोगामुळे सन 
२०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना 
करण्यासाठी अखर्चित निधी त्वरित जमा करणेबाबत वित्त विभागाच्या दि.०४.०५.२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये सूचित करण्यात आले होते. त्यास अनुसरुन सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने प्रचार प्रसिद्धी साठी 
जमा असलेली रक्‍कम रु.१९,३७,३५२ /- (रूपये एकोणीस लाख सदतीस हजार deal बावन्न मात्र 
इतकी रक्‍कम चलन क्र.०००३५ दि. २९/०५/२०२० द्वारे शासनास भरणा केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यास 
तालुका सुंदर गाव पुरस्कार वितरणासाठी रक्‍कम रू.१०,०८,७५२ /- (रुपये दहा लाख आठ हजार 
सातशे बावन्न मात्र) कमी पडत आहेत. त्यामुळे सन २०१८-१९ साठी कमी पडणारा रू.१०,०८,७५२ /- 
इतका निधी संबंधित पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतीना वितरीत करणेसाठी मिळणेकरिता सिंधुदुर्ग जिल्हा 
परिषदेने शासनास विनंती केली आहे. वित्त विभागाच्या निर्देशास अनुसरुन सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुंगायो-२०२१/प्र.क्र.७४/योजना-११ 


सदर रक्‍कम शासनाकडे भरणा केली. त्यामुळे सदर जिल्हा परिषदेने केलेली विनंती विचारात घेता 
त्यांना देय असणारी उर्वरित रक्‍कम रू.१०,०८,७५२/- उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


२. सन २०१९-२० 

अ.क्र. जिल्हा (रु.लाखात) 

१, जळगाव रु.४०.०० लक्ष (जिल्हास्तर) 
२. नांदेड रु.४०.०० लक्ष (जिल्हास्तर) 
३. बीड रु.४०.०० लक्ष (जिल्हास्तर) 
४. उस्मानाबाद रु.४०.०० लक्ष (जिल्हास्तर) 
५. हिंगोली रु.४०.०० लक्ष (जिल्हास्तर) 
६. वर्धा रु.४०.०० लक्ष (जिल्हास्तर) 
७. भंडारा रु.४०.०० लक्ष (जिल्हास्तर) 
a गोंदिया रु.४०.०० लक्ष (जिल्हास्तर) 
९. नागपूर रु.४०.०० लक्ष (जिल्हास्तर) 

एकूण रु.३६०.०० लक्ष 
३. सन २०२०-२१ 


सन २०२०-२१ मधील पुरस्कार प्राप्त कोल्हापूर व अकोला जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना 
तालुकास्तर व जिल्हास्तर पुरस्काराची रक्‍कम झासनाच्या दि.२८.०६.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
वितरित करण्यात आली आहे. उर्वरित जिल्हा परिषदांकडून शासनास प्राप्त झालेल्या आर. 
आर.(आबा) पाटील सुंदर गाव योजना पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतींना खालीलप्रमाणे पुरस्काराची 
रक्‍कम वितरित करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. जिल्हा (रु.लाखात) 
णि ठाणे रु.९०.०० लक्ष (तालुकास्तर (५ तालुके-<रु.५० लक्ष) + 
जिल्हास्तर रु.४० लक्ष) 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुंगायो-२०२१/प्र.क्र.७४/योजना-११ 


अ.क्र. जिल्हा (रु.लाखात) 

२. पालघर रु.१२०.०० लक्ष (तालुकास्तर ८ तालुके-< रु.८० लक्ष- 
जिल्हास्तर रु.४० लक्ष) 

३. रायगड रु.१९०.०० लक्ष (तालुकास्तर १५ तालुके रु. १५० 
लक्ष-- जिल्हास्तर रु.४० लक्ष) 

४. रत्नागिरी रु.१३०.०० लक्ष (तालुकास्तर ९ तालुके- रु. ९० लक्ष-- 
जिल्हास्तर रु.४० लक्ष) 

प. सिंधुदुर्ग रु.१२०.०० लक्ष (तालुकास्तर ८ तालुके- रु.८० लक्ष-- 
जिल्हास्तर रु.४० लक्ष) 

६. पुणे रु.१७०.०० लक्ष (तालुकास्तर १३तालुके< रु.१३० 
लक्ष-- जिल्हास्तर रु.४० लक्ष) 

७. सांगळी रु.१४०.०० लक्ष (तालुकास्तर १० MAH= रु.१०० 
लक्ष-- जिल्हास्तर रु.४० लक्ष) 

८. सोलापूर रु.१५०.०० लक्ष (तालुकास्तर ११ तालुके रु. ११० 
लक्ष-- जिल्हास्तर रु.४० लक्ष) 

९. नाशिक रु.१९०.०० लक्ष (तालुकास्तर १५ तालुके =. १५० 
लक्ष-- जिल्हास्तर रु. Yo लक्षी) 

शि अहमदनगर रु.१८०.०० लक्ष (तालुकास्तर १४ तालुके रु. १४० 
लक्ष-- जिल्हास्तर = रु.४० लक्ष) 

११. धुळे रु.८०.०० लक्ष (तालुकास्तर ४तालुके = Yo लक्ष- 
जिल्हास्तर(४० लक्ष) 

१२. नंदुरबार रु.१००.०० लक्ष (तालुकास्तर ६ तालुकेऱ रु. ६० लक्ष- 


जिल्हास्तर = रु.४० लक्ष) 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुंगायो-२०२१/प्र.क्र.७४/योजना-११ 


अ.क्र. जिल्हा (रु.लाखात) 

93. औरंगाबाद रु.१३०.०० लक्ष (तालुकास्तर ९ तालुके रु. ९० लक्ष-- 
जिल्हास्तरर्‍्‌्‌ रु. ४० लक्ष) 

१४. परभणी रु.१३०.०० लक्ष (तालुकास्तर ९ तालुकेर रु. ९० लक्ष- 
जिल्हास्तर = रु.४० लक्ष) 

१५. नांदेड रु.१६०.०० लक्ष (तालुकास्तर १६ तालुके-  रु.१६० लक्ष 
(जिल्हा सुंदर गाव निवड बाकी) 

१६. बीड रु.१५०.०० लक्ष (तालुकास्तर ११ तालुके रु.११० 
लक्ष-- जिल्हास्तर रु.४० लक्ष) 

१७. लातूर रु.१४०.०० लक्ष (तालुकास्तर१० AGHH= रु.१०० लक्ष 
+ जिल्हास्तर रु.४० लक्ष) 

१८. गोंदिया रु.७०.०० लक्ष (तालुकास्तर ७ तालुकेँ रु.७० लक्ष 
(जिल्हा सुंदर गाव निवड बाकी) 

१९. गडचिरोली रु.१६०.०० लक्ष (तालुकास्तर १२ तालुकेऱच रु. १२० 
लक्ष) - जिल्हास्तर(४० लक्ष) 

20, यवतमाळ रु.२००.०० लक्ष (तालुकास्तर १६ तालुके-* १६० Healt 
जिल्हास्तर(४० लक्ष) 

२१. वाशिम रु.१००.०० लक्ष (तालुकास्तर ६ तालुकेर रु. ६० Healt 
जिल्हास्तर रु. Yo लक्ष) 

२२. बुलढाणा रु.१७०.०० लक्ष (तालुकास्तर १३ तालुकेर रु. १३० 
Oat जिल्हास्तर रु. Yo लक्ष) 

२३. नागपूर रु.१३०.०० लक्ष (तालुकास्तर १३ तालुके रु.१३० लक्ष) 
(जिल्हा सुंदर गाव निवड बाकी) 

२४. वर्धा रु.८०.०० लक्ष (तालुकास्तर ०८ AGH= रु.८० लक्ष) 
(जिल्हा सुंदर गाव निवड बाकी) 

२५. चंद्रपूर रु.१९०.०० लक्ष (तालुकास्तर १५ तालुके रु. १५० 


लक्ष-- जिल्हास्तर रु. Yo लक्षी) 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुंगायो-२०२१/प्र.क्र.७४/योजना-११ 


अ.क्र. जिल्हा (रु.लाखात) 
२६. भंडारा रु.११०.०० लक्ष (तालुकास्तर ०७ AAH= रु.७० लक्ष-- 
जिल्हास्तर रु. Yo लक्ष) 
एकूण ३५८०.०० लक्ष (३५.८० कोटी) 
४. सन २०२१-२२ 


सन २०२१-२२ करिता शासनास ज्या जिल्हा परिषदांकडून आर. आर.(आबा) पाटील सुंदर 


गाव योजना पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतींची नावे प्राप्त झालेली आहेत, त्या जिल्हा परिषदांना 
खालीलप्रमाणे पुरस्काराची रक्‍कम वितरित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा (रु.लाखात) 
१. रायगड रु.१५०.०० लक्ष (तालुकास्तर (१५ तालुके-*१५० लक्ष) 
२. औरंगाबाद रु.१३०.०० लक्ष (तालुकास्तर ९तालुके-ँ ९० लक्ष-- 
जिल्हास्तर(४० लक्ष) 
३. यवतमाळ रु.२००.०० लक्ष (तालुकास्तर १६ तालुके-*ँ १६० लक्ष-- 
जिल्हास्तर(४० लक्ष) 
४. बुलढाणा रु.१३०.०० लक्ष (तालुकास्तर १३ तालुके-* १३० लक्ष) 
प. चंद्रपूर रु.१५०.०० लक्ष (तालुकास्तर १५ तालुके-* १५० लक्ष) 
se भंडारा रु.७०.०० लक्ष (तालुकास्तर ७तालुकेऱँ ७० लक्ष) 
एकूण ८३०.०० लक्ष (८.३० कोटी) 


व राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांना प्रशासकीय खर्च, IEC, प्रचार व प्रसिध्दी, अभ्यास दौरा 


इ.खर्च भागविण्याकरिता सन २०१९ ते २०२४ या कालावधीतील खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येकी १५ लक्ष 


याप्रमाणे रु.५१० लक्ष (५ कोटी १० लक्ष मात्र) वितरित करण्यात येत आहे. 


३. आर.आर.(आबा), पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजनेतर्गत वितरित करावयाची एकूण रक्‍कम 


पुढीलप्रमाणे:- 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुंगायो-२०२१/प्र.क्र.७४/योजना-११ 


अ.क्र. वर्ष वितरित करावयाची रक्‍कम (रु.लाखात) 

१, २०१८-१९ १०,०८,७५२/-(सिंधुदुर्ग करिता) 

२. २०१९-२० ३६०.०० लक्ष (३,६०,००,०००/-) 

3. २०२०-२१ ३५८०.०० लक्ष (३५,८०,००,०००/-) 

७. २०२१-२२ ८३०.०० लक्ष (८,३०,००,०००/-) 

षु. सन २०२४-२०१९ ५१०.०० लक्ष (५,१०,००,०००/-)(प्रचार व प्रसिध्दी 

करिता ३४ जिल्हा परिषदांकरिता) 
एकूण रु.५२,९०,०८,७५२/- 


४. उपरोक्त निधी वितरीत करण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य लेखा व वित्त 
अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांनी वितरीत 
करावयाच्या रकमा कोषागारातून काढुन संबंधितांना प्रदान करण्याची व्यवस्था करावी. याबाबत मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. निधी वितरीत केल्यानंतर मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी तालुका स्मार्ट ग्रामपंचायतींना पारितोषिकांचा निधी संबंधित 
ग्रामपंचायतीमार्फत नाविण्यपूर्ण विकास कामासाठी खर्च केला आहे याबाबतची माहिती तातडीने सादर 
करावी. 


५. शासन निर्णय क्रमांक-स्माग्रायो-२०१५/प्र.क्र.१५१-अ/योजना-११, दि.१६.४.२०१८ मधील 
तरतुदीन्वये, नाविण्यपूर्ण कामाऐवजी अन्य विकास कामे ज्या तालुका स्मार्ट ग्रामपंचायतींना पूर्ण 
करावयाची आहेत अशा विकास कामाकरिता शासनाची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


६. नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी या योजनेकरिता झालेल्या /होणाऱ्या खर्चाचा आढावा घेऊन 
महाळेखापाल कार्यालयातील खर्चाच्या नोंदीश्ी ताळमेळ घेऊन प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल 
कार्यालयास झालेला खर्च यामध्ये तफावत राहणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर अनुदानाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे व त्याची प्रत शासनास पाठवावी. तसेच 
सदर योजनांतर्गत आजपावेतो वितरित केलेल्या निधीमधून शिल्लक असलेला निधी जिल्हा परिषंदांनी 
प्रशासकीय खर्च, IEC, प्रचार व प्रसिध्दी, अभ्यास दौरा इ.खर्च भागविण्याकरिता उपयोगात आणावा व 
त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

७. सदरील खर्च सन २०२२-२३ करिता लेखाशिर्ष मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५-इतर ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम, १९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य, (००) (०१) स्मार्ट ग्राम योजनेची अंमलबजावणी 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुंगायो-२०२१/प्र.क्र.७४/योजना-११ 


करण्यासाठी पंचायत राज संस्थाना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) -३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(२५१५ १६७७ या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


bs 


सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक अनुक्रमे (१) क्र. अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८ 


/अर्थ ३, दि.०६.०४.२०२१ (२) क्रमांक-अर्थसं-२०२१/प्र.क्रर८.०६.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ व (३) 
क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


> 


हे आदेडा वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०५/२२/व्यय १५, 


दि.१७.०६.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


१०. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फ%७.॥1१॥1991119.४0५०.11 या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०८१२११३११०१२२० असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUBHASH UTTAM RATHOD 

S U B H A S H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4900ceadef378ce6953fc366d818c664ad0c54be36d62 


34bdc213e86d85816c2, 
pseudonym=BCD86FFD867AD43A7B590E9CD3A8BDBDCA27C 
96B, 
serialNumber=1C01985DAA2DB39DF76EF8C33C169711D61EA 
01A32C5ESCACFAE4CC6C6F928A2, cn=SUBHASH UTTAM 
RATHOD 

Date: 2022.08.17 12:41:30 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


राज्यपालांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्ष नेता (विधान परिषद/विधानसभा), यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 


. सर्व मा.विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा.मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. 


निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्राळयीन प्रशासकीय विभाग (स्वी 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुंगायो-२०२१/प्र.क्र.७४/योजना-११ 


११. मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सर्वी 

१२. सर्व विभागीय आयुक्त. 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१६. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१७. सर्व जिल्हा परिषदांचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत). 
१८. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१५),मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९. कक्ष अधिकारी (वित्त -१) ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 
२०. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. निवड नस्ती (योजना-११). 


पृष्ठ १० पैकी १० 


